जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (३०५१ १८९१) या योजनेअंतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर अर्थसंकल्पीत 
निधीपैकी रू. २९.१२ कोटी इतका निधी खर्च 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०६२२/प्र.क्र.४६/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ जुलै २०२२ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र जा क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव 
/३०५१ १८९१/ २०२२-२३/२०६४ दि. ०६.०५.२०२२ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 


(सागरमाला)” या योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु. १६६.०० कोटी इतक्या रकमेपैकी रु. २९.१२/- कोटी (एकोणतीस कोटी बारा लक्ष ) इतका निधी 
खालील कामांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रु. कोटींत) 
अ. कामाचे नाव प्रशासकीय । सन २०२२-२३ 
क्र. मान्यता करिता 
रक्‍कम आव्यक निधी 
a रेवस, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथे रो-रो जेट्टी aA] २५.०७ १.७६ 
सुविधा निर्माण करणे 
खारवाडेश्वरी जि.पालघर येथे रो-रो जेट्टी बांधणे १२.९२ १.७३ 
अर्नाळा किल्ला, ता. वसई जि. पालघर येथे रो-रो जेट्टी बांधणे १०.०० २.५० 
मोरा, ता. अलिबाग जि. रायगड येथे रो-रो जेट्टी व तत्सम| ८८.७१ ४.४३ 
सुविधा निर्माण करणे. 
५. । राष्ट्रीय जलमार्ग क्र. ५३ जलवाहतुकोसाठी विकसीत करणे, | ९९.६७ ४.९८ 
जि. ठाणे (जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, टप्पा-१) 
६. | जंजिरा, ता. मुरुड जि. रायगड येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे. १११.४१ ५.५७ 
रेडिओ क्लब, मुंबई जवळ नवीन प्रवासी जेट्टीचे बांधकाम करणे । १६२.९८ ८.१५ 
एकूण ३४७.७८ २९.१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०६२२/प्र.क्र.४६/बंदरे-२ 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 


मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेल, याबाबत 


आवश्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची 
राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील 
सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता 
बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 


४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२३ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 
करण्यात यावी. 


५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१- बंदरे व दिपगृहे ०२, लहान बंदरे, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (03) जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाल). (कार्यक्रम) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान (३०५१ १८९१” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


८. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२५/१४६१/ 
दि.१४.०६.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३३/२०२२/व्यय-८, दि.२१.०६.२०२२ 
नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०७१११४४५४९२२२९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NILIMA MAHADEV ts 
KAMBLE 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१ मा.मंत्री, बंदरे यांचे कार्यालय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०६२२/प्र.क्र.४६/बंदरे-२ 


GM _८ 0०८ ww AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vo 


मा. राज्यमंत्री, बंदरे यांचे कार्यालय 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


नियोजन विभाग (का. १४६१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
११) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


